डॉ. अशोक देवकीनंदन तापडीया, वैद्यकीय अधिकारी, 


गट-अ यांच्या नियत वयोमान सेवानिवृत्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन Beal क्रमांकः निवसे- २०२३/प्र.क्र. ७८२/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, Io वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: ०५ जानेवारी, २०२४. 


शासन आदेशा :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या संवर्गातील (वेतन बँड रु.१५६००- 
३९१००--ग्रेड वेतन रु. ५४०० या मध्ये कार्यरत असलेल्या डॉ. अशोक देवकीनंदन तापडीया, वैद्यकीय 
अधिकारी गट-अ, ग्रामीण रूग्णालय, तेल्हारा, जि. अकोला हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम 
१९८२ मधील नियम क्रमांक १० (१) मधील तरतुदींनुसार दि.३१.०५.२०२२ (म.नं.) पासून नियत वयोमानाने 
सेवानिवृत्त झाळे असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०५११४६०४५४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. AVINASH अणण 


A R A R ffb2c5f02efc5b019e8b49dc59175a25c, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=AA8FDCAA7AE61 AB4BEDS01E1 

9D794BD7197874F2989B98780B 1607 ADCBDFE 


JADHAV ee 
(अ.स.जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला. 
x) जिल्हा हल्य चिकित्सक, अकोला. 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखारीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला. 

) डॉ. अशोक देवकीनंदन तापडीया, वैद्यकिय अधिकारी यांना 
(उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला यांचे मार्फत) 
८) निवडनस्ती सेवा-३. 


